महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः क्र. कअनि - ११२०/प्र.क्र.४५/१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०२ नोव्हेंबर, २०२० 


आदेठा 


मंत्रालयीन विभागातील कक्ष अधिकारी संवर्गातील प्रतिनियुक्तीने कार्यरत असलेल्या 
अधिकाऱ्यांपैकी खालील कक्ष अधिकाऱ्यांचा प्रतिनियुक्‍तीचा ०५ वर्ष कालावधी संपुष्टात आला आहे. 
सदर आदेशान्वये पुढील तक्त्यातील स्तंभ क्र.() मधील संबंधित कक्ष अधिकारी यांच्या 
प्रतिनियुक्‍तीच्या सेवा आदेशाच्या दिनांकापासून प्रत्यावर्तित करण्यात येत असून, त्यांची पदस्थापना 
पुढील तक्त्यातील स्तंभ क्र.(५) मध्ये दर्शविलेल्या मंत्रालयीन विभागामध्ये करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. | कक्ष अधिका-याचे नाव सध्याचा विभाग प्रतिनियुक्‍तीचे पद व | प्रतिनियुक्ती 
कार्यालय प्रत्यावर्तनानंतर 
पदस्थापनेचा 
विभाग 
१ २ 3 8 4 
q  । श्रीमती प्र.भि.मनोहर गृहनिर्माण वि. कक्ष अधिकारी, राज्य माहिती | पाणीपुरवठा अव 
आयोग, अमरावती स्वच्छता विभाग 
२ | al. दे.ह.डाबेराव आदिवासी विकास | कक्ष अधिकारी, राज्य माहिती | नियोजन विभाग 
विभाग आयोग, अमरावती 
३ | श्रीमती सु.दि.पवार शालेय शिक्षण व | सहायक व्यवस्थापक | शालेय शिक्षण व 
क्रिडा विभाग शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प | क्रीडा विभाग 
मर्यादित 
४  ' श्री.मि.रा.धाट गृहनिर्माण विभाग | सहाय्यक आयुक्‍त ,कल्याण | नियोजन विभाग 
डोंबिवली महानगरपालिका 


२. उपरोक्त कक्ष अधिकाऱ्यांना संबंधित मंत्रालयीन विभागामध्ये रूजू होण्याकरिता संबंधित 


विभाग/कार्यालयाने तात्काळ कार्यमुक्त करावे. संबंधित कक्ष अधिका-यांनी त्यांची पदस्थापना 


केलेल्या विभागात तातडीने रूजू होऊन तसा अहवाल या विभागास सादर करावा. 


शासन आदेशा क्रमांकः कअनि - ११२०/प्र.क्र.४५/१४-ब 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०११०२१७०८४१०७०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


प्रत: 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


. 
Babasaheb Kisan 
'5525344fb24af8cl 110a7c4fS58cb0Se 
1 serialNui -d7a3efb83c7 1550e7060464887488d786 195babfcl6e43c026a74ce 
| ro e 9f913a2bc, cn=Babasaheb Kisan Virole 


Date: 2020.11.02 17:19:16 405'30° 


(बा.कि.विरोळे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


GENERAL ADMINISTRATION 


१. श्रीमती a aatex, कक्ष अधिकारी, राज्य माहिती आयोग, अमरावती खंडपीठ, सर्कीट हाऊस 
जवळ, भातकुली तहसिल परिसर कॅम्प,अमरावती. 

२. श्री.दे.ह.डाबेराव, कक्ष अधिकारी, राज्य माहिती आयोग, अमरावती खंडपीठ, सर्कीट हाऊस 
जवळ, भातकुली तहसिल परिसर कॅम्प,अमरावती. 

३. श्रीमती सु.दि.पवार, सहायक व्यवस्थापक, शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादित, ५ वा मजला, 
गृहनिर्माण भवन, बांद्रा (पू), मुंबई 

४. श्री.मि.रा.धाट, सहाय्यक आयुक्त, कल्याण-डोंबिवळी महानगरपालिका, कल्याण, 

जि.ठाणे 


अ.मु.स./प्र.स./सचिव, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग विभाग/ नियोजन विभाग/ मृद व जलसंधारण 
विभाग /गृहनिर्माण विभाग/ आदिवासी विकास विभाग / शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०३२. 

सह/उप सचिव (आस्थापना), पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग विभाग/ नियोजन विभाग/ मृद व 
जलसंधारण विभाग /गृहनिर्माण विभाग/ आदिवासी विकास विभाग / झालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

सचिव, महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग, नवीन प्रशासकीय भवन, १३ वा मजला, मुंबई - ४०० ०३२ 
उप सचिव, राज्य माहिती आयोग, अमरावती खंडपीठ, सर्कीट हाऊस जवळ, भातकुली तहसिल 
परिसर कॅम्प,अमरावती. 

उप सचिव (का. ६), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

व्यवस्थापकीय संचालक, शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादित, ५ वा मजला, गृहनिर्माण भवन, 
बांद्रा (प), मुंबई. 

सह/उप सचिव (गृनिधो-२), गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 

आयुक्‍त, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका, जि. ठाणे. 

सह/उप सचिव (नवि-२८), नगरविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


१०) निवडनस्ती (का.१४ बो. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


